महाराष्ट्र शासन 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित 
होणेबाबत... 


कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन ज्ञापन क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-९ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ०४ /अंप्ा/२७-ळलहान 


बांधकामे/उर्वरित अनुदान मिळणेबाबत/२०२०/४९६,दि.२१/०१/२०२१. 


ज्ञापन :- 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य 


लेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य)" याखालील उप लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या 
तरतूदीमधून रक्‍कम संगणक वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


रक्‍कम रु.१,१४,६२,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी चौदा लाख बासष्ट हजार मात्र) 


वितरित 


करण्याबाबत झासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या मान्यतेने रक्‍कम वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट मंजूर बी.डी.एस. वर वितरित 
तरतूद करावयाची रक्‍कम 

१०२-(०१) (02) आरे दुग्ध । २७- जमीन व इमारत लहान | ३२८६० ४९२९ 
वसाहत (२४०४०७०६) बांधकामे (अनिवार्य) 
२०१-(००) (०५) बृहन्मुंबई  । २७- जमीन व इमारत ३६८६४ ५५२९ 
दूध योजना (२४०४०६८२) लहान बांधकामे (अनिवार्य) 
१०२-(०३) (04) दुग्धशाळा | २७- जमीन व इमारत लहान ६६९९ १००४ 
प्रकल्प दापचरी (२४०४०७७१) | बांधकामे (अनिवार्य) 

एकूण ११४६२ 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.६५/२०२१/व्यय-२, दि.२२/०२/२०२१ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.१३२/पदुम-९ 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२६१७२७२५५४०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


UJWAL 
BHALCHANDRA SALVI : 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
) महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई दूध योजना,वरळी,मुंबई-१८. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,आरे दुग्धवसाहत,गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-६५. 
) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प,दापचरी, ता.डहाणू,जि.पालघर. 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 

उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


